संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, 
२०२० ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सांकास १११९ (94) /प्र. क्र. ८६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२० 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/७११, 
दिनांक ५ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ मार्च, २०२० ते 
३१ ऑगस्ट, २०२० या कालावधीसाठी अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आळे आहेत. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, मुंबई यांनी त्यांच्या 
उपनिर्दिष्ट क्र. २ येथील पत्रान्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत केलेली विनंती 
विचारात घेऊन शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील खाळीळल एकूण 
१६ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२० ते ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम मंजूर अस्थायी । वेतन स्तर सुधारीत वेतन 
क्र पदांची संख्या 
[ayy सहाय्यक लेखा परिक्षा अधिकारी i ar] एस - 94 ४१८०० - १३२३०० 
२ | सहाय्यक लेखा अधिकारी a एस - 94 ४१८००- १३२३०० 
३ | सहाय्यक २ एस-८ २५५०० - ८११०० 
४ | लिपिक टंकलेखक ae Va - & १९९०० - ६३२०० 
५ | वाहन चालक a त” :| एस-६ १९९०० - ६३२०० 
६ । वीजतंत्री शिक शिळा एस-८ २५५०० - ८११०० 
सहायक ध्वनी तंत्रज्ञ a ae एस-६ १९९०० - ६३२०० 
८ | शिपाई ३ एस-१ १५००० - ४७६०० 
९ । रंगमंच सहायक a ae एस-१ १६६०० - ५२४०० 
| 90 | चौकीदार २ एस- १ १५००० - ४७६०० 
ae माळी a एस-१ १५००० - ४७६०० 
१२ | सफाईदार a ae एस-१ १५००० - ४७६०० 
एकूण १६ 


झासन निर्णय क्रमांकः सांकास १११९ (94) /प्र. क्र. ८६/सां.का.४ 


३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेली अस्थायी पदे खालील अटींच्या अधीन राहून दिनांक १ 
मार्च, २०२० ते ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी :- 
१. ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग 
करण्यात यावा. 
२. पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावे. 
३. या पदावरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. यासाठी होणारा खर्च सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा आणि तो खालील नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातून खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

अ) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील कर्मचारी वृंदावरील खर्च - मागणी क्र. 
झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) (०१) सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय, (२२०५ १९५५) ०१ वेतन 

ब) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील कर्मचारी वृंदावरील खर्च (योजनेतंर्गत) - 
मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) (०२) 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, (२२०५ १३७४) ०१ वेतन 

क) रंगभवन, रवींद्र नाटय मंदीर व ध्वनीमुद्रीत फित संग्रहालयाच्या कर्मचारी वृंदावरील खर्च - 
मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती प्रचाळन, (०१) (09) 
शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (२२०५ १७४१) ०१ वेतन 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१३१८१०५४९१२३ 
असा आहे हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vilas Rama ४५५५ 


2.5.4.20=e6cc4d20348a52de465c7c34a61591 bbe69b747ae11 
457103a0cfb9a57fc 


Thorat oe 
(विलास रा. थोरात ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
२. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांकास १११९ (94) /प्र. क्र. ८६/सां.का.४ 


४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 

९. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


